मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्प- २अ, २ब व ७ करिता 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला 
एशियन डेव्हलपमेंट बँक व न्यु डेव्हलपमेंट बँक 
यांचे कर्ज वितरीत करणे व त्याची वसूली करणे 
यासाठी नविन लेखाशिर्ष उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमआरडी-३३१९/प्र.क्र.५७/नवि-७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १५ फेब्रुवारी, २०२१. 
प्रस्तावना:- 


मुंबई महानगर प्रदेशात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकारणामार्फत (एमएमआरडीए) मुंबई मेट्रो 
२अ(दहिसर-डी.एन.नगर), २ब (डी.एन.नगर ते मंडाळे) व मेट्रो ७ (अंधेरी पूर्व - दहिसर-पूर्व) हे मेट्रो रेल्वे प्रकल्प 
राबविण्यात येत आहेत. सदर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांसाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँक व न्यु डेव्हलपमेंट बँक 
यांचेकडून कर्ज सहाय्य घेण्यात आले आहे. उक्त बँकांद्वारे केंद्र शासनामार्फत राज्याच्या एकत्रित निधी मध्ये 
जमा होणा-या कर्जाच्या रक्कमा राज्याच्या अर्थसंकल्पाद्वारे एमएमआरडीएला वितरीत करणे आणि 
एमएमआरडीए कडून कर्जाच्या मुद्दलाची व त्यावरील व्याजाची रक्‍कम राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा करणे 
यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. यानुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकारणामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या मुंबई मेट्रो SA, २ब व ७ 
प्रकल्पांसाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँक व न्यु डेव्हलपमेंट बँक यांचेकडून घेण्यात आलेले कर्ज 
एमएमआरडीएला वितरीत करणे आणि एमएमआरडीए कडून कर्जाच्या FESTA व त्यावरील व्याजाची रक्‍कम 
वसूल करणे याप्रयोजनार्थ खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास शासन याद्वारे मंजूरी देत आहे:- 


अ.क्र. मराठी English 

अ) कर्जाची रक्‍कम एमएमआरडीएला वितरीत करण्यासाठी खर्चाचे लेखाशीर्ष (For Payment of Loans) 
मागणी क्र- एफ-७ (F-07) 
६२१७, नगर विकासासाठी Hot 6217, Loans for Urban Development 
०१, राज्य भांडवली विकास 01, State Capital Development 
१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना 190, Loans to Public Sector and Other 
कर्जे Undertakings 


(00)(09) मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्प २अ, २ब व ७ | (00)(01) Loans to Mumbai Metropolitan 

करेता मुंबई महानगर विकास Region Development Authority 
; करिता मुंबई महानगर प्रदेश विकास (MMRDA) for Mumbai Metro Railway 
प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) एशियन | Project 2A, 2B and 7 from Asian 


डेव्हळपमेंट बँकेचे कर्ज Development Bank. 
ee CRC (62170895) 
सांकेतांक क्रमांक (६२१७०८९५८) 55, Loans & Advances 


५५, कर्जे व आगाऊ रक्कमा Scheme/Voted 
कार्यक्रम/दत्तमत्त 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३१९/प्र.क्र.५७/नवि-७ 


(००)(०२) मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्प २अ, २ब व ७ 
करिता मुंबई महानगर yea विकास 
प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) न्यू डेव्हल्पमेंट 
बँकेचे कर्ज 

सांकेतांक क्रमांक (६२१७०९०१) 

५५, कर्जे व आगाऊ रक्कमा 

कार्यक्रम/दत्तमत्त 


(00)(02) Loans to Mumbai Metropolitan 
Region Development Authority 
(MMRDA) for Mumbai Metro Railway 
Project 2A, 2B and 7 from New 
Development Bank. 

CRC (62170901) 

55, Loans & Advances 

Scheme/Voted 


ब) एमएमआरडीएकडून कर्जाची मुद्दल जमा करण्यासाठी जमेचे लेखाशीर्ष (For Receipt of Loan) 


मागणी क्र- एफ-७ 


(F-07) 


६२१७, नगर विकासासाठी कर्ज 


6217, Loans for Urban Development 


०१, राज्य भांडवली विकास 


01, State Capital Development 


१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना 
कर्जे 


190, Loans to Public Sector and Other 
Undertakings 


(0009) मुंबई महानगर year विकास 
प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मुंबई मेट्रो रेल्वे 
प्रकल्प २अ, २ब व ७ करिता एशियन 
डेव्हलपमेंट बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाच्या 
मुद्दलाची वसुली 

सांकेतांक क्रमांक (६२१७५०७३०१) 


(00)(01) Recovery of Principal of loans 
taken by Mumbai Metropolitan Region 
Development Authority (MMRDA) _ for 
Mumbai Metro Railway Project 2A, 2B 
and 7 from Asian Development Bank 


CRC (6217507301) 


(००(०२) मुंबई महानगर yea विकास 
प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मुंबई मेट्रो रेल्वे 
प्रकल्प २अ, २ब व ७ करिता न्यू डेव्हल्पमेंट 
बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाच्या मुद्दलाची वसुली 
सांकेतांक क्रमांक (६२१७५०८२०१) 


(00)(02) Recovery of Principal of loans 
taken by Mumbai Metropolitan Region 
Development Authority (MMRDA) for 
Mumbai Metro Railway Project 2A, 2B 
and 7 from New Development Bank 
CRC (6217508201) 


क) एमएमआरडीएकडून कर्जावरील व्याज जमा करण्यासाठी जमेचे HTN (For Interest Receipts) 


००४९, व्याजाच्या जमा रकमा 


0049, Interest Receipts 


०४, राज्य/केद्रशासित Weal शासनाकडील 
व्याजाच्या जमा रकमा 


04, Interest Receipts of State/Union 
Territory Governments 


१९०, सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रम यांजकडून 
व्याज 


190, Interest from Public Sector and 
Other Undertakings 


०१, सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रम यांजकडून 
व्याज 


01, Interest from Public Sector and 
Other Undertakings 


(0932) एमएमआरडीए प्राधिकरणास मुंबई 
मेट्रो रेल्वे प्रकल्प २अ, २ब व ७ करिता एशियन 
डेव्हलपमेंट बँकेने दिलेल्या कर्जावरील व्याज 
सांकेतांक क्रमांक (0०४९५०६३०१) 


(01)(32) Interest on Loans given by 
Asian Development Bank to MMRDA for 
Mumbai Metro Railway Project 2A, 2B 
and 7 

CRC (0049506301) 


(09)(33) एमएमआरडीए प्राधिकरणास मुंबई मेट्रो 
रेल्वे प्रकल्प २अ, २ब व ७ करिता न्यू डेव्हल्पमेंट 
बँकेने दिलेल्या कर्जावरील व्याज 
सांकेतांक क्रमांक (००४९५०७२०१) 


(01)(33) Interest on Loans given by New 
Development Bank to MMRDA _ for 
Mumbai Metro Railway Project 2A, 2B 
and 7 

CRC (0049507201) 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३१९/प्र.क्र.५७/नवि-७ 
०२. उक्तनमूद नवीन लेखाशिर्षे २०२०-२१ या आर्थिक वर्षापासून अंमलात येतील. 


०३. सदरचा शासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने तसेच महालेखाकार कार्यालयाच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्र. ख.वि./चा-१/नगर विकास विभाग/यूओआर-२५/२०२०-२१/३८९, 
दिनांक ०३.०२.२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०२१५१०३३३६९८२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
स्वाक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VJAY KARBHARI CHAUDHARI 


Date: 2021.02.15 15:48:48 +05'30' 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

२. महालेखाकार, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई. 
११. सर्व सह सचिव/उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प-१६, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. कक्ष अधिकारी, नवि-४/५/३१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. लेखा अधिकारी, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४५. निवड नस्ती, नवि-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


